पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २२ मे, २०२३ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक १४ जून, २०२३ 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २० जुले, २०२३ 

७. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२३ 

८. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 

९. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२३ 

१०. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (१०) येथील शासन निर्णयान्वये रु.१६.८६ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात घेऊन 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी एकूण रुपये १,९१,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
एक्क्यान्नरव लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

अ. जिल्हा परिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
कि रुपये (अक्षरी रुपये) 
Es ? 2 & व 
| नांदेड ४९ ४०,००,०००/- । रूपये चाळीस लाख फक्त 
२ ठाणे २४ १५,००,०००/- । रूपये पंधरा लाख फक्त 
३ | जळगांव ५७ ३०,००,०००/- | रूपये तीस लाख Hat 
४ | सांगली २४ १५,००,०००/- । रूपये पंधरा लाख फक्त 
५ | लातूर ८ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्त 
६ । रायगड २० १५,००,०००/- । रूपये पंधरा लाख फक्त 
७ | रत्नागिरी २८ १५,००,०००/- । रूपये पंधरा लाख फक्त 
८ | धाराशिव ३ 3,00,000/- | रूपये तीन लाख फक्त 
९ | बुलढाणा १२ ५०,००,०००/- । रूपये पन्नास लाख फक्त 
| १० | बीड २ 3,00,000/- | रूपये तीन लाख फक्त 

एकूण २२७ १,९१,००,०००/- | रुपये एक कोटी एक्क्यान्नरव लाख फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या 
वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tach वितरीत करण्यात येऊ नये. 


रः कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी जेवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे, तेवढाच निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यात यावा. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 2294- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


र्‌, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११८१३०७४५६९२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a 


91d2970b24702e05968e19f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC9828 
471B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव / 
जळगांव/ नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव / 
जळगांव/ नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव /जळगांव/ 
नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ धाराशिव / 
जळगांव/ नांदेड/लातूर/बुलढाणा/बीड 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निणेय क्र.बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक १८ जानेवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम पेवा निवृत्ती दिनांक 
१ ||श्री. नंदकुमार बाबुराव सोनावणे पंपचालक ३०.०९.२०२५ 
२ lat. रविंद्र रघुनाथ विशे मजूर 
३ |[श्री.सतिशगोविद अधिकारी FRR ३१.०७.२०२६ 
४__श्रीदिलीप भिकाजीजाधबध = = |मजूर 
GQ श्रो. किसन रामराव सातव मजूर ३१.०८.२०२८ 
६ ।श्रो. मारुती कान्हू भोई मजूर 
७ घो गणू व मजूर ३०.०४.२०२९ 
८ श्री. रामनाथ कमळू सासे मजूर 
९ [St प्रकाश सखाराम श पंपचालक ३१.०५.२०३० 
१० श्री. चिंतामण अनंता विशे पंपचालक 
११ St. गजानन शिवराम कुडव मस्टर कारकून ३१.१२.२०३० 
१२ [at fase बारकू श मजूर ३०.०४.२०२४ 
१३ श्री. सुरेश मुकुंद भरेले मजूर ३१.०५.२०२८ 
१४ श्री. घनश्याम कृष्णा गायकर मजूर 
१८ [at किरण परशुराम झ मजूर ३१.०५.२०३७ 
१६ |S. रामचंद्र हनुमंत गंभिरराव मजूर 
१७ ।श्री. बाळाराम देऊ HAR मजूर ३१.०५.२०२३० 
१८ | St. जयवंत चिमाजी aia | 
१९ ait. दिपक रुपचंद वाघ मस्टर कारकून ३१.१२.२०३० 
२० ।श्री. सुभाष यशवंत TA पंपचालक 
२१ श्री. सिताराम लडकू प मजूर ३१.०७.२०२५ 
२२ [ail चांगो बुधाजी पवार मजूर 
२३ ail. अनंत मंगल भोई मजूर ३०.०४.२०२५ 
Be |श्रो. अनिल दामोदर पितांडे |मजूर 
रायगड परिष 
१ श्री. अशोक चंदर प मजूर ३०.११.२०२६ 
२_ [श्री.मोहनहिराजीपाटील  ढ |मजूर ३१.०५.२०२७ 
३ [ail नवनाथ चांगु प मजूर 
४ श्री. सुरेश कृष्णा प मजूर ३०.०६.२०२६ 
4 |श्री. सुदर्शन काशिनाथ पाटील |मजूर 
रि , नरेंद्र रघुनाथ प मजूर ३१.०७.२०२५ 
७ श्री अनिल सितारामथळे  । |मजूर 
८ ।श्री.धर्मापुंडलिकमोकल || . धम क माव मजूर ३०.०६.२०२५ 
९ ।श्री. कैलास बाळु म्ह मजूर 
१० ail. भगवान वासुदेव प मजूर ३१.०५.२०२६ 
११ al. अनंत पांडुरंग प मजूर 
१२ [al अनंत धाऊ प मजूर ३०.०६.२०२८ 
१३ | श्री. रामकृष्ण नारायण म्ह मजूर 
१४ St. भगवान काशिनाथ प मजूर ३१.०८.२०३२ 
१५ । श्री. राजन मारुती प मजूर 
१६_ [श्रो.झिलुघोडूडवळे मजूर ३१.०५.२०२७ 
१७ _श्रो. महादेव धोंडू डबळे [ARR 
१८ श्री. सुनिल गणपत गोरेगांवव मजूर ३१.१०.२०२९ 
१९ | श्री. साधु आत्माराम पालकर मजूर 
२० श्री. लक्ष्मण कृष्णा ठाकूर मजूर ३१.०५.२०२६ 
जळगांव जिल्हा परिषद 
१ [श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड | TIN ३१.०५.२०३३ 
२ श्री. जर्नादन लक्ष्मण कोळो कामगार 
३ श्री. सोपान रामदास चौधरी कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ [st अरुण वसंत चौधरी कामगार 
GQ श्रो. संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 


६ । श्री. राजेद्र विनायक पाटील कामगार २८.०२.२०२४ 

७ ।श्री. बसंत बाबराव प कामगार 
८ श्री.महेद्ररामशवरचोधरी | .म मेश्‍वर चौधरी कामगार २३१.०७.२०२६ 

९ | श्री. दादाजी परमल राठ कामगार 
१० श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 

११ |श्रो. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार 
१२ | Sh. संजय बिठुठुल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 

१३ «(aq णसिंग कच्छवा कामगार 
१४ श्री. लालचंद काशिनाथ भिल कामगार २८.०२.२०३३ 

१५ | श्री. दयाराम शंकर जाधव कामगार 
१६ श्री. अजुन साहेबराव शिदे (पाटील) | : MEATS शिंदे (प कामगार २३१.०५.२०२९ 
१७ । श्री. विलास जगन्नाथ मोरे कामगार 
१८ |श्रोप्रविण अशोकराणो  |कामगार ३१.०७.२०३३ 

१९ ।श्रो. विकास मधुकर प कामगार 
२० । श्री. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 

3 a सुनिल वासुदेवपाटील  |कामगार ३१.०१.२०३५ 

२२ श्री. धनराज हरी कोळी कामगार ३१.०८.२०३८ 

२३ श्रोकेलाससुरशकोळी | कामगार 
२४ [at राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार ३०.११.२०२३८ 

२५ [ait विकास प्रभाकर धनगर कामगार 
२६ ।श्रो. विलास कडु प कामगार ३१.०७.२०२६ 
२७ at. ater काशिनाथ पाटील  |कामगार 
RC , विलास सुपुडु कोळो कामगार ३१.०३.२०३४ 

२९ ।श्री. सुधाकर शांताराम प कामगार 
२० : त्र्यंबक प कामगार २३०.०६.२०२३७ 

३१ ।श्री. गोविदा रतन राठं कामगार 
३२ । श्री. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार ३०.०६.२०४७ 
33 श्रो. पुरुषोत्तम कोतिक बोरसे TTR 
By . डिगंबर पांडुरंग प कामगार २९.०२.२०४२ 
३५ at. सुजित शांताराम प कामगार 
३६ श्री. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार ३१.१०.२०४४ 
३७ [St सचिन भानुदास प कामगार 
३८ | श्री. प्रदिप युवराज प कामगार ३१.०३.२०४६ 

३९ [sit जितेंद्र संजय शेळवे कामगार 
४० श्री. निलेश चिधु फिरवे कामगार ३०.०६.२०४८ 
४१ |श्रो.निलेशदेविदासशिदे |कामगार 
४२ श्री. शरद अशोक शेळवे कामगार ३०.०४.२०४९ 
४३ |श्री.दिपकहरीफिरके | कामगार 
४४ ।श्री. सोपान अभिमन प कामगार ३०.०६.२०४१ 
४५ श्री. दिनकर जगन्नाथ प कामगार 
४६ ।श्री. गजानन बाबुराव प कामगार ३१.०३.२०४० 
४७ [at प्रमोद प्रभाकर भंगाळे कामगार 
४८ [St विजय खंडू प कामगार ३१.०५.२०४५ 
४९ श्री. अनंत श्रीकृष्ण प कामगार 
4o श्री.ज्ञानश्वरनिबादेसले || , ज्ञानेश्‍वर निंबा देसले कामगार २३०.०६.२०४८ 
५१ श्री. जितेंद्र शिवाजी जाधव कामगार 
५२ श्री. रावद्र मातंड चव्हाण कामगार 

५३ at. जितेंद्र मातंड चव्हाण कामगार 
५४ श्री. चंद्रभान TORR म कामगार ३१.१२.२०३१ 
५५  |श्री. बापु साहेबराव मराठे कामगार २८.०२.२०४२ 

५६ [at सुरेश राजाराम धनगर कामगार ३१.०७.२०२७ 
५७ |श्रीकेलासभिकामोरे  ढ |कामगार 
१ [St भुजंग शंकर सिलेव मजूर ३०.०६.२०२९ 

२ at. पह गणुसिंह ठाकूर मजूर ३१.०१.२०२७ 


४ |श्री. अशोक मारोती इंगळे चौकीदार ३०.०४.२०३२ 
Sere eae 
६ ।श्री. पांडुरंग लक्ष्मण गोणे |चौकीदारा | ३०.०६.२०२८ 
७ श्री. छत्रपती नारायण जामनेव |चौकोदारा | 
८ _ | श्री. परवे पठाण |चोकीदारा | ३१.०७.२०२४ 
Ql ait. शंकर धेना जाधव faa | 
Ro श्री.देविदासमाणिककांबळे | | देविदास माणिक कांबळे fare | २३०.०६.२०२३१ 
aa al. शे. उसमान घुडुसाब |चौकोदारा | 
१२ शेषराव गंगाराम कदम चौकीदार |  ३०.०९.२०२३ 
ope a 
१४ ।श्री. शामराव देवला जाधव |चौकीदारा | ३१.०५.२०२६ 
१५ | ait. रमेश बालु सुरावार वॉलमन 
१६ श्री. भगवान गंगाधर काळे parte | ३१.१०.२०३१ 
१७ al. महंमद आसिफ महंमद वासि मजूर 
१८ श्री. श. नवी शे. अ. शुकुर parte | ३१.१२.२०२४ 
१९ al. महुद अय्युबखा पट |चौकोदारा | RRO. RORE 
२० | Sit, केशव दत्ता हाटकर मजूर ३१.०३.२०२४ 
२१ ।दत्ता देवजी खानसोळे मजूर 
२२ । श्रो. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
२३ |S. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक 
२४__श्रो.शिवाजीमुंजाजीबोडके [PR ३१.०३.२०२८ 
२५ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर 
२६ |श्री. गोविद गणपतीईंबीतवारा TR ३१.०३.२०२३ 
२७ [st शे. नबी. श. हुसे मजूर 
२८ श्रा.स. फ हुसेन स. FN Sa मजूर २३१.०९.२०२३ 
२९ । श्रो. प्रकाश शंकर भरव मजूर 
२३० श्री.रमेशकेरबालोखंडे | | , रमेश केरबा लोखंडे |चोकीदारा | २८.०२.२०२५ 
३१  ।श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड वबॉलमन 
BR श्रीबळीव्यंकोबीशिदिे | , बळो व्यंकोबो शिंदे मजूर ३०.०४.२०२३ 
३३ |महंमद जिलानी म. कासिम |चौकोदार | 
३४ ।श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर ३०.०६.२०२८ 
३५ ail. उस्मान शे. चाँद मजूर 
३६ | श्री. भास्कर नामदेव दुडकोव मजूर ३१.०३.२०३० 
३७ श्री. ब कोंडीबा कल्याणकर मजूर 
३८ | श्री. उत्तम केशव होडाळे Parte |  ३१.१२.२०२७ 
३९ | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी |चोकोदारा | ३०.११.२०२७ 
४० श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड |चोकीदारा | ३०.११.२०२४ 
४१ | श्री. मगदुम शे. गुलाबसाब मजूर 
४२ श्री. बजरं ART ठाकुर |चोकीदारा  /ढ | २८.०२.२०२५ 
४३ [a विलास संभाजी कदम |चोकोदारा | 
४४ ।श्री. खुशाल व केद्र |चोकीदारा | RRR RORY 
४५ [SM रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वबॉलमन 
४६ श्री. बाबु लक्ष्मण अभं वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
४८ । श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर फिटर | ३१.०७.२०२५ 
४९ श्री. म. युसुफ इस्म कनिष्ठ अभियंता 
१ [श्रीमती के.व्ही.नामुष्टे [संगणक ३१.०८.२०२५ 
२ श्री. एस. व्ही. साळव संगणक ३०.०६.२०२४ 
3 । श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
४ श्री. एस. आर. कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
q [att एस. डो. आख पंपचालक 
६ श्री. एस. एस.सावंत |पंप मदतनीस | २३१.०५.२०२८ 
७ [al. आर. आर. भागवत वाहनचालक 
८ श्री. एस. आर. लां et |. ३१.०५.२०२३ 
९ श्री. व्ही. के.शितप |जोडारी | 


१० [st एस. एस. पवार TSR ३०.०४.२०२३ 
११  |श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर 
१२ St. आर. टो. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१३ St. एस. वाय. चव्हाण मजूर 
१४ श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१५ ait. के. जी. शितप मजूर 
१६ श्रो.डी.,पो.निरे RR ३०.०४.२०३१ 
१७ श्रोजी.जी.बात RR 
१८ श्री. एस. एस. मजूर ३१.०५.२०२५ 
१९ ।श्रो. एस. आर. खाप मजूर 
२० श्री. ए. टो. कनाव मजूर ३०.०६.२०२५ 
२१ श्रोयो.बो.तांबे | | मजूर 
२२ श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
२३ ।श्रो. यु. पी. महाडीव मजूर 
२४ [al सो. डो. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
२५ श्री. एस. सी. मे मजूर 
२६ ||श्री. फाईक शेख महंमद नांदगांबकर मजूर २९.०२.२०२४ 
२७ | श्री. अशोक रघुनाथ चिकण |जोडारी | 
२८ a. एस. डी. महाकाळ संगणक ३१.०३.२०२७ 
Pie eet Re ||| 
१ ST. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 
2 श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाले [ASR 
3 श्री. एम. ए. एडव लँब.आअसि ३१.०५.२०२६ 
४ श्री. आर. के. जगताप मजूर 
५ श्री. एस. आर. प मजूर ३१.०५.२०२६ 
६ श्री. एम. बो. लां मजूर 
\9 श्रा. एस. जी. वाघम मदतनीस | | प २३१.०५.२०२५ 
८ श्री. आर. जी. सदाम [मदतनीस | 
९ alt. शिवाजी गणपत प मजूर ३१.०५.२०२४ 
१० A. तानाजी कृष्णा तानगे मजूर 
११ श्री. शंकर मारुती पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
१२ lait. सुभाष मारुती चव्हाण मजूर 
१३ श्री. संजय सखाराम प मजूर २३१.०५.२०२९ 
१४ श्री. ईश्वर तुकाराम चव्हाण मजूर 
१५ श्री. नंदकुमार पांडुरंग जम मजूर २९.०२.२०२८ 
१६ [St विष्णु ज्ञानु भोसले मजूर 
१७ श्री. डी. आर. ढोबळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
१८ ah. एस. एम. जाधव मजूर 
१९ श्री. व्ही. बो. भगत मजूर ३१.१२.२०२९ 
२० श्री.के.व्होचोगुले RR 
२१ श्री. एन. डी. ब मजूर ३१.०५.२०२९ 
२२ ail. एस. एम. जमादार मजूर 
२३ ail. एन. आर. मुजावर मजूर ३१.०८.२०२८ 
२४ [st बाय. डी. पवार |मदतनीस | 
१ | श्री. एम. एच. हन्नुरे कनिष्ठ अभियंता ३१.०५.२०२९ 
२ श्री. एस. बी. कोळी पंपचालक ३१.०३.२०३७ 
लातूर परिष 
१ श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ मजूर ३०.११.२०२५ 
२ श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा मजूर 30,08, 202K 
3 श्री. केंद्रे दत्तात्रय निळकंठ मजूर 
४ श्री. केंद्रे प्रभाकर तुकाराम मजूर ३१.१२.२०२७ 
५ श्री. नरवटे विक्रम मकाजी मजूर 
६ श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या पंपचालक ३०.०६.२०२३ 


७ श्री. वाघमारे रावसाहेब Aig पंपचालक ३१.०५.२०२४ 
श्री. केगादे लक्ष्मण मरीबा मजूर | ३०.०९.२०२६ 
बुलढाणा जिल्हा परिषद 

१ | श्री. वसंत महादेव भेंडे मजूर ३१.१२.२०२४ 

2 मजूर ३०.११.२०२४ 

३__श्रो. विश्‍वनाथ किसन eet [FSR 

¥ मजूर 30,08, 20R¥ 

ष्‌ गजानन सुखदेव खरात मजूर 

रन किशोर उत्तमराव गव्हाड मजूर ३०.०६.२०२२३ 

७ [St नारायण श्रोराम बोरसे मजूर 

é , अरुण उखर्डा राऊत मजूर ३०.०९.२०३१ 

९ lait. श्रोराम दयाराम मु मजूर 

१० ।श्री. प्रकाश दामोधर चोधरी मजूर ३०.०४.२०२२ 

११ | श्री. मनोहर शंकर इंगळे मजूर 

१२ _ श्रो.राजेद्रमुलोधरमाहोरी | मजूर ३०.०९.२०३२ 

Po a RR 

१_|श्रो.डो.के. साखरे मजूर ३१.०७.२०३० 

२ | श्री. एम. एम. कऱ्हाड मजूर 

BALASAHEBB xis 
HAJARE ee ne 


202401.18 13:25:02 +05'30) 


बाळासाहेब बा. हजारे 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


